सामान्य राज्य सेवा, गट-ब, सहाय्यक प्रशासन 
अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२००९ 
स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.२१.०५.२०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन निर्णय,कृषि व व पदुम विभाग क्र. आकृवि-१२०७/प्र.क्र.५६६/१५ अ, 
1F.20,02 र्ट, 


परिपत्रक 


सामान्य राज्य सेवा, गट-ब, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२००८ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.? येथील दि.२०.०८.२००८ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. या संवर्गाची दि.०१.०१.२००८ ते दि.३१.१२.२००८ या कालावधीची दि.०१.०१.२००९ स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (प्रपत्र-अ) या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. आयुक्त (कृषि) यांना 
विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या 


(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत 
त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील 


आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी दि.०६.०६.२०१८ पर्यंत निवेदन सादर करावे. त्यानंतर 
प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अशा सूचना संबंधीतांना द्याव्यात. प्राप्त 


झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सदर निवेदने, 


सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास दि.१२.०६.२०१८ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत 
आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे 


गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥६॥/959॥॥०.9०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२११६२४१०५४०१ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Umesh Madhukar Madan 
Umesh Dene cr Mabaratts, Agricul 
And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6a20cbbc812f8be837 1fb8e96ab39865278090eca38 
डि 


Madhukar Madan हर्ट ण ०११०० 
(उ.म.मदन) 
सोबत : प्रपत्र-अ शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे. 
३) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


SRA निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ 


सामान्य राज्य सेवा गट-ब सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२००९ स्थित अंतरिम (2709078) ज्येष्ठतासुची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव wat # जन्मतारीख नियुक्‍ती $ नियुक्तीचा ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनं दिनांक | मार्ग (सरळसेवेने/ । दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
तर प्रवर्ग मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
बदलला विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्‍त | दिनांक 
त्याचा उमेदवारांचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष.) 
1 १_| २ ३ शि अना षु ६ pe ८ ९ on ॥ .. Bh = | 
q ४२ | श्री. मनोज वसंत थोरात इ.मा.व. | १४.०५.१९५९ | ०३.०१.२००८ पदोन्नती ०३.०१.२००८ | ३१.०५.२०१७ बी.ए. स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त 
दि.३०.०८.२० 
१६ 
2 ४३ | श्री.राजेद्र उध्दवराव ढोले इ.मा.व. | २०.०७.१९५६ | ०२.०२.२००८ पदोन्नती ०३.०१.२००८ | ३१.०७.२०१४ एम.ए. 
३ ४४ | कमलनारायण शिवलाल SAG. | ०४.०६.१९५६ | ०३.०१.२००८ पदौन्नती ०२.०२.२००८ | ३०.०६.२०१४ | एम.काम. 
जैस्वाल 
४ ४५ ।आर.एस.केदारी अनु.जाती | ०६.११.१९५६ । २९.०२.२००८ पदोन्नती २९.०२.२००८ | 30.99.2098 बी.ए. वैद्यकीय 
कारणास्तव 
IIH 
सेवेस अपात्र 
ठरल्याने दि. 
०२.०५.२०१३ 
पासून 
कार्यमुक्त 
4 ४६ | रा.दे.काळमेध भ.ज.(क) | २७.०७.१९६७ | १७.०३.२००८ पदौन्नती १७.०३.२००८ । ३१.०७.२०२५ | एम.एस.सी. 
६ ४७ | अ.एस.तलवार वि.मा.प्र. | 09.0§.98§2 । ३०.०५.२००८ पदोन्नती ३०.०५.२००८ | ३१.०५.२०२० बी.कॉम 
७ ४८ | बहादूर नामदेव तडवी अनु.जमाती | ०१.०६.१९५८ | २३.०६.२००८ पदोन्नती २३.०६.२००८ | ३१.०५.२०१६ बी.ए. 
८ ४९ । व्ही.बी.जाधव वि.जा. (अ) | ०१.०६.१९५८ | २४.०६.२००८ पदौन्नती २४.०६.२००८ | ३१.०५.२०१६ बी.ए. 
९ yo | रमेश शामराव नलावडे म.ज. (बो । ०२.०६.१९६३ | २४.०६.२००८ पदोन्नती २४.०६.२००८ | 30.0§.2029 | एस.एस.सी. स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त दि. 


३०.१२.२०१७ 


